अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास 
महामंडळाकरीता पुरवणी मागणीव्दारे अर्थसंकल्पित 
रु.५०.०० कोटी निधीपैकी रु.३०.०० कोटी इतका निधी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक कौविउ-२०२१/प्र.क्र.८२/उद्योजकता 
२ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १४ जानेवारी, २०२२. 


वाचा : कौडठल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, ज्ञापन क्र.कौविउ-२०२१/प्र.क्र.३३/ 
प्रशा-३, दि.०२ ऑगस्ट, २०२१. 

शासन निर्णय: 

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळास भांडवली अंशदान (कार्यक्रम) (४२५० 
०२५९, ३२-अंशदाने) या योजनेसाठी रु.५०.०० कोटी इतका निधी, माहे-जुले, २०२१ च्या पावसाळी 
अधिवेशनात पुरवणी मागणीवद्दारे अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. पुरवणी मागणीव्दारे अर्थसंकल्पित केलेल्या 
रु.५०.०० कोटी इतक्या निधीपैकी रु.३०.०० कोटी निधी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 
२. उपरोक्त मंजूर निधी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, मुंबई यांना प्रदान 
करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून तसेच सह सचिव, Glee’ विकास, रोजगार व उद्योजकता 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतच्या 
देयकावर स्वाक्षरी करण्यासाठी शासन मंजूरी देत आहे. सदर रक्‍कम एकरक्कमी पध्दतीने महामंडळास अदा 
करण्यात यावी. 
३. सदर वितरीत निधीच्या अनुषंगाने होणारा खर्च “झेड ए-४, ४२५०, इतर सामाजिक सेवावरील 
भांडवली खर्च, ००, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (००) रोजगार (००)(०१) 
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला भांडवली अंशदान (कार्यक्रम) (४२५००२५९, ३२-अंशदाने)” 
या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो माहे-जुलै, २०२१ च्या पावसाळी अधिवेडञानात पुरवणी मागणीव्दारे 
मंजूर केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२१/प्र.क्र.८२/उद्योजकता 


४. महामंडळास उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी योजनांतर्गत निधीतील असल्यामुळे, कौशल्य 
विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग व वित्त विभागाव्दारे मान्यता दिलेल्या योजनांवरच हा निधी खर्च करुन 
त्यासंबंधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्यात यावे. 

५. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.३८५/१४७१, दि.२८.१२.२०२१ आणि 
वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३१०/२०२१/व्यय-६, दि.०५.०१.२०२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०११४१६१४०९८७०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dr Suvarna Siddharth Kharat 


D r S uvarna DN: CN = Dr Suvarna Siddharth Kharat, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government of 


S | d d h art h K h arat eet 14 16:19:20 +05'30' 
(डॉ. सुवर्णा खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. प्रधान सचिव (कौ.वि.रो.व उ.) यांचे स्वीय सहाय्यक, Hered विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

२. व्यवस्थापकीय संचालक, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, मुंबई. 

३. सह सचिव, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आहरण व संवितरण अधिकारी, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

८. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४७१)/ (कार्यासन १४२५), मंत्रालय, मुंबई. 

९. वित्त विभाग, (व्यय-६), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.निवड नस्ती (उद्योजकता) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


